महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फत आयोजित 
परीक्षांचे वेळी परीक्षाकेंद्रावर संबंधित उमेदवारांची 
झडती/तपासणी करण्यासाठी नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या पोलीस कर्मचा-यांना मानधन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक : मलोआ १११७/प्र.क्र.११६/आठ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १२ UPI, २०१८ 


वाचा:- १. शासन परिपत्रक क्र. मलोआ १०१६/प्र.क्र.२६३/आठ, दि. १७ नोव्हेंबर, २०१६. 
२. सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे अ.शा. पत्र क्र.एमआयएस-०६१६/ 
सीआर-५८/२०१६/तीन, दि. २ डिसेंबर, २०१६. 


प्रस्तावना :- 

संविधानातील अनुच्छेद ३२० मधील तरतुदीनुसार राज्याच्या सेवांमध्ये विविध पदांवर नियुक्‍ती 
करण्याकरीता सुयोग्य व अर्हताप्राप्त उमेदवारांच्या शिफारशी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यात 
येतात. आयोगामार्फत आयोजित परीक्षांचे स्वरुप अत्यंत संवेदनशील असून परीक्षार्थीदवारे Blue tooth, head 
Phone, Small Camera fitted on watches, Shirt button, pens, rings spy camera,smart watches, 
lenses इत्यादी अत्याधुनिक दूरसंचार साधनांच्या सहाय्याने गैरप्रकार झाल्यास परीक्षा रद्द कराव्या लागणे, 
गुन्हा दाखल करणे अशा बाबी उद्भवण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन परीक्षेचे सुनियोजित आयोजन व प्रभावी 
नियंत्रणासाठी व परीक्षेचे वेळी तातडीने उपाययोजना करुन गैरप्रकार रोखण्यासाठी सुरक्षिततेची उपाययोजना 
म्हणून परीक्षा केंद्रावरील सुरक्षा यंत्रणेतील पोलीसांमार्फत उमेदवारांची Asch TIA Frisking) करुन 
घेण्याबाबत सूचना सर्व विभागीय आयुक्‍त/जिल्हाधिकारी यांना अ.क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या 
आहेत. सदर परिपत्रकातील सूचना क्र. १,३ व १७ नुसार संघ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगातर्फे आयोजित केल्या जाणा-या परीक्षांकरीता उमेदवारांची झडती/तपासणी(151॥19) करण्याकरीता 
पोलीसांची नियुक्‍ती करण्याची व त्यांना मानधन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


उपरोक्त वस्तुस्थितीस अनुसरुन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत आयोजित करण्यात येणा-या 
परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणेतील पोलिसांमार्फत उमेदवारांची झडती/तपासणी(-151019) 
करण्यासाठी परीक्षेच्या दिवशी प्रत्येक उपकेंद्रावर ३ पुरुष व २ महिला पोलीसांना नियुक्‍ती करण्यास व त्यांना 
प्रतिदिन प्रत्येकी रु. २००/- या दराने मानधन देण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. सदर बाबीवरील खर्च हा मागणी क्र. ए-३, २०५१ लोकसेवा आयोग, १०२ राज्य लोकसेवा आयोग, 


(00)(09) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (अनिवार्य) (२०५१ ००१३) २८-व्यवसायिक सेवा" अंतर्गत सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः मळोआ १११७/प्र.क्र.११६/आठ 


४. सदर शासन निर्णय हा गृह विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.9०/२०१७/विज्ा १-अ, दि. १७.१०.२०१७ अन्वये 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. ५५७/२०१७/व्यय-४ व अनौ. संदर्भ क्र. ३३२/२०१७/सेवा-६, दिनांक 
१५.०३.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०४१२१५४८२२८२०७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ned by Rajendra Pandurang Wagh 
=Government Of Maharashtra, ou=General 
Jepartment, postalCode=400032, 


Rajendra oe 


2.5.4.20=9e4468a63fe9f9f2a565a0790f46e3c14a3715b237043043 
3845720a9¢4c8107, 


Pa n d U fa n g Wa g h serialNumber=7adb 1868249b8719e27d345304467 1a8ceddbdo4 


af26dd2089ed03e6b1bd92bd, cn=Rajendra Pandurang Wagh 
Date: 2018.04.12 15:49:15 +05'30° 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्‍्त/सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

आहरण व संवितरण अधिकारी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

गृह विभाग (विजा १-३) मंत्रालय मुंबई Yoo ०३२. 

वित्त विभाग (व्यय-४/सेवा-६),मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५), मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

निवड नस्ती (कार्यासन-आठ) 


LO ०८ “७ A -0 


eon ७ -€ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


